Reg . No . NP CITY/ 236/ 2018 - 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक २ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११ -१७,२०१८ /पौष २१-२७, शके १९३९ [ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ३० .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ट 


१- १ 


१ - ८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ, चार- ब 
व चार- क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२-९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . २३ . 


विधि व न्याय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ०८ डिसेंबर २०१७ . 


क्र . डीजीपी - २६१५- प्र . क्र .३६७- का . १४ . 


दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या 
शर्ती आणि मानधन ) नियम १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता अॅड . कटारिया प्रफुलकुमार कवरीलाल 
यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो 
दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी, (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तिच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी . 


ना . - एक- १ ( १५६४ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११ -१७, २०१८/पौष २१ -२७, शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्र . कली- भूसंपादन- कावि - ७६०- २०१७. 

ज्याअर्थी, तिरोडा तालुक्यातील भुराटोला लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्याकरिता मौजा-पालडोंगरी , साझा क्र . ८, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
येथील गट नं . २२९ , आराजी ० . २२ हे . आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकीर्ण- ०३- २०१५- प्र . क्र . ३४- अ - २-मुंबई - ३२ , दिनांक ३० - ०९ - २०१५ च्या 
अनुषंगाने थेट खरेदी पध्दतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, शासन , महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र . एलक्यूएन-०१- २०१७-प्र .क्र . १२ - अ-२, दिनांक २५ - ०१- २०१७ च्या अनुषंगाने , उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी खालील दिलेल्या अनुसूची 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे ; 
आणि म्हणन त्याअर्थी उक्त अधिनियमानसार खालील दिलेल्यापमाणे रवानगी जमिनी गा . 

र खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . ५ - अ - ६५ - २०१६- १७, मौजा-पालडोंगरी, तालुका-तिरोडा , जिल्हा- गोंदिया . 


संपादित क्षेत्र 


अनु . क्र . भुमापन किंवा गट क्रमांक 
( १) (२ ) 


(३ ) 


हे . आर 


१ 


२२९ 


० २२ 


एकूण . . ० २२ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
संपादन संस्थेचे नाव - कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग , तिरोडा, ता . तिरोडा, जिल्हा-गोंदिया . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन - भुराटोला लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभ 

संबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) , भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० क वा त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभावनिर्धारणातून सुट . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम - 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११- १७ , २०१८ / पौष २१- २७, शके १९३९ 


ब . प्रशासनाचा कार्यालयाचा पत्ता 


- निरंक 


क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यांत आली आहे त्या -निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे). 

____ टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


ण्याचा 


भाग १ ( ना .वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २५ . 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . कली- भूसंपादन - कावि- ७६१ -२०१७. 

ज्याअर्थी, तिरोडा तालुक्यातील भुराटोला लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा-पालडोंगरी साझा क्र .८ , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
येथील गट नं . ९९५ -३ , आराजी ०. ३२ हे. आर व गट नं . ९९५- १ आराजी ० . ०६ हे. आर अशी एकूण आराजी ०. ३८ हे. आर जमीन शासन निर्णय 
क्र . संकीर्ण - ०३- २०१५-प्र .क्र . ३४ - अ- २- मुंबई- ३२ , दिनांक ३० - ०९- २०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पध्दतीने खाजगी जमीन संपादन करावया 


ज्याअर्थी, शासन , महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र . एलक्यूएन -०१ - २०१७- प्र.क्र . १२- अ- २, दिनांक २५ -०१ - २०१७ च्या अनुषंगाने , उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुअर्जन अधिकारी , तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी खालील दिलेल्या अनुसूची 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खालील दिल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . ३- अ - ६५- २०१६- १७, मौजा-पालडोंगरी, तालुका-तिरोडा , जिल्हा- गोंदिया . 


संपादित क्षेत्र 


अनु. क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १) ( २ ) 


( ३ ) 


९९५ / ३ 
९९५/ १ 


हे . आर 
० ३२ 
००६ 


एकूण . . 


० ३८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव - कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग , तिरोडा , ता .तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


प्रकल्पाचेप्रयोजन - भुराटोला लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ - सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभ 

संबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला), भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११-१७ , २०१८ /पौष २१- २७, शके १९३९ 


करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० क व त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग, महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सुट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - 

निरंक 
ब . प्रशासनाचा कार्यालयाचा पत्ता 

- निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यांत आली आहे त्या - निरंक 
__ अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . २६ . 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . कली- भूसंपादन- कावि -७६२- २०१७. 

ज्याअर्थी, तिरोडा तालुक्यातील भुराटोला लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा-पालडोंगरी साझा क्र .८ , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
येथील गट नं . ९६९, आराजी १.१३ हे . आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - ०३ - २०१५ -प्र .क्र . ३४ - अ -२ - मुंबई - ३२, दिनांक ३० - ०९ - २०१५ च्या 
अनुषंगाने थेट खरेदी पध्दतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाची आहे ; 


ज्याअर्थी, शासन , महसूल व वन विभाग , परिपत्रक क्र . एलक्यूएन-०१ -२०१७-प्र. क्र . १२ - अ-२ , दिनांक २५-०१ -२०१७ च्या अनुषंगाने, उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी खालील दिलेल्या अनुसूची 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूअर्जन अधिकारी,तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . ४- अ- ६५ -२०१६- १७, मौजा-पालडोंगरी, तालुका-तिरोडा, जिल्हा-गोंदिया . 
अनु. क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
(१ ) (२ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
९६९ 

१ १३ 


एकूण . . 


११३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव - कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग ,तिरोडा , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन - भुराटोला लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११ -१७ , २०१८ / पौष २१ -२७, शके १९३९ 


समाजाला मिळणारे लाभ - सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण , आर्थिक रोजगार , पायाभूत सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभ 

संबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

__ अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश - ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : - भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० , क व त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


पशासकाचा 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - 

निरंक 
ब . प्रशासनाचा कार्यालयाचा पत्ता 

- निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या - निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील विस्तुत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

गंगाराम तळपाळे , 
तिरोडा : 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. 

भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा . 


त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७. 


भाग १ ( ना .वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . २८ . 

आदेश 


भाग १ ( ना. वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . २७. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक . सहा. अधी.( आस्था)-९०२- २०१७. 

श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०१- ११- २०१७ ते 
दिनांक ०४- ११- २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
०५-११- २०१७ ( रविवार या सुटीचे फायदयासह ) तसेच दिनांक ०१ 
११-२०१७ ते दिनांक ०६- ११-२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . 
कुकर्णी, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
पदावर कायम राहीले असते . ” 

७वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . आर . कुलकर्णी हे 
ना . - एक -२ ( १५६४). 


क्रमांक सहा . अधी .( आस्था ) -९०७ - २०१७. 

श्रीमती टी . जी . बन्सोड ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ३० - १०- २०१७ ते 
दिनांक ०२- १० - २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . जी . 
बन्सोड , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११ -१७, २०१८/पौष २१-२७, शके १९३९ 


८वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती टी . जी . बन्सोड , या 
त्यांचे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क. स्तर) तथा न्यायदंडधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एस . जाधव , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७. 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


__ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एस . 
जाधव , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते. " 

२रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर, यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एस . 
जाधव , हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत दिनांक ०४- ११- २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १०- ११ - २०१७ पर्यंत सह दिवाणी न्यायधीश 
( व.स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच 
दिनांक ११ - ११ - २०१७ ते दिनांक १३ - ११ - २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )-९१२- २०१७. 


श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांना दिनांक २३- १०- २०१७ ते 
दिनांक २७-१०- २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय । 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क. स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


आहे . 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . श्या . 
देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, वरोरा, हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )-९३१ - २०१७ . 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ . श्या . देशपांडे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) तथा 
न्यायदंडधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्री . व्ही . एस . खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक 
०८- ११ -२०१७ ते दिनांक १०- ११- २०१७ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित 
रजा (दिनांक ११ - ११- २०१७ दुसरा शनिवार व दिनांक १२ - ११ - २०१७ , 
रविवार या सुट्टीचे फायदयांसह ) तसेच दिनांक ०७- ११ -२०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . 
खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर , हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते. ” 


दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७. 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ३० . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था)- ९२० - २०१७ . 


श्री . के . एस . जाधव , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक ०६ - ११ - २०१७ 
ते दिनांक १० - ११ - २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
०५- ११-२०१७ रविवार , दिनांक ११-११ -२०१७, शनिवार व दिनांक 
१२-११ -२०१७, रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक ०४ 
११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३- ११- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . एस . खोत , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक ०७ -११ 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १०- ११- २०१७ पर्यंत सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
चंद्रपूर व दिनांक ११-११- २०१७ व दिनांक १२- ११ -२०१७ रोजीचा 
कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 


आहे . 


दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११-१७ , २०१८ / पौष २१- २७ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


भाग १ ( ना . वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . ३४ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )- ९४९ - २०१७. 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )-९५३- २०१७. 

श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांना दिनांक १४- ११- २०१७ ते 
दिनांक १६- ११ -२०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . व्ही . एस . मेंढे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक २०- ११- २०१७ ते 
दिनांक २८ - ११ - २०१७ पर्यंत नऊ दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १९ 
११ - २०१७ रविवार या सुट्टीचे फायदयासह ) तसेच दिनांक १८ - ११ 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ -११ -२०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


। रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वरोरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . श्या . 
देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . 
मेंढे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क -स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ . श्या . देशपांडे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस .मेंढे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ . 

आदेश 
क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )- ९५५ - २०१७. 

श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक १३-११ -२०१७ ते 
दिनांक १५ - ११ - २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अजित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ३३. 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी .( आस्था )- ९५० - २०१७. 


श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मूल यांना दिनांक १३ - ११- २०१७ ते दिनांक १५ - ११ - २०१७ 
पर्यंन्तची तीन दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मूल हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक ५३२४/ २०१७, दिनांक १४ 
११ - २०१७ अन्वये दिनांक १३- ११ - २०१७ व दिनांक १४- ११ - २०१७ या 
दोन दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा त्यांचेदिनांक १५ 
११- २०१७ चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
__ " महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . 
झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . ” 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . झेड . खान , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ह. जा . शेंडे, 
दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुल 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
मूल यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . ह. जा . शेंडे, हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११-१७ , २०१८ /पौष २१- २७, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )- ९५९ - २०१७. 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था)-९६१- २०१७. 


श्री . जी . व्ही . गांधे, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १५- ११- २०१७ ते दिनांक १७- ११ 
२०१७ पर्यंतची तीन दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए . एल . सराफ , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक १७ - ११ - २०१७ ते 
दिनांक २४ -११ -२०१७ पर्यंत आठ दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २५ 
११- २०१७ चौथा शनिवार व दिनांक २६- ११ - २०१७ रविवार या सुट्टीचे 
फायदयांसह ) दिनांक १६- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७-११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . व्ही . गांधे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क -स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एल. सराफ , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . व्ही . 
गांधे, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . " 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एल . 
सराफ , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . व्ही . गांधे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . एल . सराफ ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( ना .वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ३७ . 

आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )-९६० - २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 

आदेश 


श्री . सी . आर बलवानी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारण , 
चंद्रपूर यांना दिनांक २२- ११- २०१७ ते दिनांक २४ - ११- २०१७ पर्यंत तीन 
दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २५ - ११ - २०१७ चौथा शनिवार व दिनांक 
२६- ११- २०१७ रविवार या सुट्टीचे फायदयांसह ) दिनांक २१- ११ - २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७- ११ - २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )-९६३ - २०१७. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . सी . आर बलवानी , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मूल यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . ९५०/ २०१७, 
दिनांक १४- ११ - २०१७ चे आदेशान्वये दिनांक १३ - ११ - २०१७ ते दिनांक 
१५ -११- २०१७ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली आहे व त्या रजेला जोडून दिनांक 
१६- ११- २०१७ ते १८ - ११- २०१७ पर्यन्तची तीन दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा (दिनांक १९ - ११- २०१७ रविवार या सुट्टीचे फायदयांसह ) तसेच 
दिनांक १६- ११- २०१७ ते दिनांक २०- ११- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली 
आहे . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . आर 
बलवानी , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते .” 

सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . सी . आर बलवानी , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( व- स्तर ) चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क -स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूल हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ११-१७ , २०१८ / पौष २१- २७ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ह . जा . 
शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
मुल हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
मूल यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ह. जा . शेंडे हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क -स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था )- बी -४( १ )-९१४- २०१७. 

निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी हे दिनांक २४- ११ - २०१७ रोजी १ दिवस 
किरकोळ रजा तसेच दिनांक २३ - ११-२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २७- ११ - २०१७ रोजीचे कार्यलयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त (दिनांक 
२५- ११- २०१७ व दिनांक २६ - ११ - २०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व 
रविवार निमित्य कार्यालयीन सुट्ट्यांना जोडून ) मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह किरकोळ रजेवर असल्यामुळे निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी यांचे 
अनुपस्थितीत त्यांचे पदाचा व कार्यालयाचा कार्यभार दिनांक २३- ११ 
२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ -११- २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त श्री . उ . म . पदवाड , जिल्हा 
न्यायाधिश – १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

संजय ग . मेहरे , 
गडचिरोली : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ . 

गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था)-९६४ - २०१७ . 


श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश – १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक २२- ११- २०१७ ते दिनांक २४ - ११ 
२०१७ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २५- ११- २०१७ चौथा 
शनिवार व दिनांक २६-११-२०१७ रविवार या सुट्टीचे फायदयांसह ) 
तसेच दिनांक २२- ११-२०१७ ते दिनांक २७- ११- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना .वि . प .). म . शा . रा ., अ . क्र . ४२. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एन . 
गौतम ,जिल्हा न्यायाधीश – १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . ” 


क्र . ८११- बी - २- १ - २०१७ 

श्री . वि . दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ), कारंजा( घा ) ह्यांची 
दिनांक २४-१०-२०१७ ते दिनांक २७- १०-२०१७ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची 
अर्जित रजा दि . २३- १०- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर दिनांक ३० 
१०-२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . ए. गवई, दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर), आर्वी हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वि . 
दे. घागी , दिवाणी न्यायाधीश ( क - स्तर ), कारंजा( घा ) ह्याचे न्यायालयाचे 
काम पाहातील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश – १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एन . गौतम हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश – २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वि . दे. घागी , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश ( क- स्तर), कारंजा( घा ) 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


( अवाच्य ) 
प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


मंगला ज . धोटे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश, 


चंद्रपूर : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ . 
ना . - एक -३ ( १५६४ ). 


वर्धा : 
दिनांक ७ ऑक्टाबर/ नोव्हेंबर २०१७ . 


वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION . PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


